Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 23rd April 2015 . 


MASUAL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १६- २२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४४, किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१- ५ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, नाही . | 

अनुपस्थितीची रजा (भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ अमरावती १ -४४ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४८७ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ .- भूसं .- अ . का .- कावि- ४०८ - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ - २०१४- प्र . क्र . ७७ - अ - २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 
अ-एक -१ ( १५०८ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


क्यता 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची 
एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची दोन ” मध्ये दिलेले आहे ); 
___ आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सर्व्हे क्रमांकातील जमिनीच्या भुसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन 
होत नाही . त्याची कारणे या सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची तीन ” मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 
करावीत .); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची चार ” मध्ये दिलेला आहे . 

आणि , ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची पाच ” मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची, कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार ,जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहेत. 

अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव-निभारी, तालुका- अचलपूर, जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


० २८ 


cauwo 


०४६ 


१ १३ 
० २७ 


१४ 


२०८ पैकी 
२०८ पैकी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२, २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


अनुसूची एक - चालू 

( २) 


हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० 


२०९ पैकी 
२०९ पैकी 
२१० 
२११ पैकी 
२११ पैकी 
२११ पैकी 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१७ 


० 


० 


० 


० 


० 


२१८ 


० 


२१९ 


० 


० 


२२० 
२२१ पैकी 
२२१ पैकी 
२२१ पैकी 


० 


० 


भुसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . १४ ४६ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन -निंभारी येथे लघुप्रकल्प पाणी अडवणे ( धरण व बुडीत क्षेत्र ) 

समाजाला मिळणारे लाभ या लघु प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचे जिवनमान 
उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढुन कृषि संपत्तीत वाढ होईल. पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा , उद्योगास पाणीपुरवठा , मत्स्यव्यवसाय , 
पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटिर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मीती इत्यादी ग्रामिण पायाभुत सुविधांचा लाभ होईल . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे प्रस्तावात नमूद प्रकरणातील भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमिनीमुळे बाधीत 
व्यक्तीचे विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती – निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४( अ) महसूल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचने अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम — प्रस्तावात नमूद भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमीन 
प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाची असल्यामुळे व प्रस्तावित जमिनीत पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होत नाही. म्हणून प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक . 
( क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल — निरंक . 
टीप — उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


I 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


भाग १ ( अ .वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८८ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र. अ .- भूसं .- अ . का .- कावि- ४१० -२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११ - २०१४- प्र. क्र .७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची 
एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची दोन ” मध्ये दिलेले आहे) ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 
___ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भुमीसंपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सर्व्हे क्रमांकातील जमिनीच्या भुसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन 
होत नाही . त्याची कारणे या सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची तीन ” मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 
करावीत .); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची , कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

___ तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव- तिरमलपूर, तालुका - अचलपूर, जिल्हा- अमरावती 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
२ पैकी 
३ पैकी 

०७४ 
३ पैकी 

० ५५ 


भुसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . 


१६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - तिरमलपूर येथे लघुप्रकल्प पाणी अडवणे ( धरण व बुडीत क्षेत्र) . 

समाजाला मिळणारे लाभ - या लघु प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असुन लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचेजिवनमान 
उंचावणार आहे. शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा , उद्योगास पाणीपुरवठा, मत्स्यव्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये 
वाढ , कुटिर उद्योगास फायदा व रोजगारनिर्मीती इत्यादी ग्रामिण पायाभुत सुविधांचा लाभ होईल . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे प्रस्तावात नमूद प्रकरणातील भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमिनीमुळे बाधीत 
व्यक्तीचे विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४( अ) महसूल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचने अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- याचे पदनाम — प्रस्तावात नमूद भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमीन 
प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाची असल्यामुळे व प्रस्तावित जमिनीत पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होत नाही . म्हणून प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक . 
( क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल — निरंक . 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ. वि .पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४८९ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र . अ .- भूसं .- अ. का .- कावि- ४१४- २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४ - प्र. क्र .७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची 
एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची दोन ” मध्ये दिलेले आहे ); 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सर्व्हे क्रमांकातील जमीनीच्या भुसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन 
होत नाही. त्याची कारणे या सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची तीन ” मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 
करावीत.); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची चार ” मध्ये दिलेला आहे. 
अ -एक - २ (१५०८ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची, कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव वडगांव खुर्द , तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . भूमापन क्रमांक / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 

(३ ) 
हे . आर 


० 


o 


w 


० 


cao 


० 


o 


० 


। 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . 


० ५१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - वडगांव खुर्द येथे लघुप्रकल्प पाणी अडवणे ( धरण व बुडीत क्षेत्र ). 

समाजाला मिळणारे लाभ या लघु प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांचे जीवनमान 
उंचावणार आहे. शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा, उद्योगास पाणीपुरवठा, मत्स्यव्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये 
वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा लाभ होईल . 

अनुसूची -तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे प्रस्तावात नमूद प्रकरणातील भूसंपादित सर्हे क्रमांक मधील जमिनीमुळे बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक . 

अनुसूची-चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश — महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग ४ ( अ), महसूल व वन विभाग, मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचनेअन्वये सूट देण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


शासका 


अनुसूची-पाच 

नियक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
___ ( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम — प्रस्तावात नमूद भूसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमीन 
प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाची असल्यामुळे व प्रस्तावित जमिनीत पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होत नाही म्हणून प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील — निरंक . 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक २३ मार्च २०१५ . 


भाग १ ( अ. वि .पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४९० . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र . अ .- भूसं .- अ . का .- कावि -४३६ - २०१५ . 
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 

व्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११ - २०१४ - प्र . क्र . ७७- अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची 
एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची दोन ” मध्ये दिलेले आहे, 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या ततरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सर्व्हे क्रमांकातील जमिनीच्या भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
होत नाही . त्याची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 
करावीत .); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची, कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 


( १) 


अनुसूची -एक - चालू 
(२ ) 


हे . आर 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव शिंदी खुर्द, तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 
( २) 

(३ ) 

हे . आर 
१ पैकी 


cwwo 


१ पैकी 


१६१ 
१६२ 


१६ 


१५० 


१५१ पैकी 


१० पैकी 
१० पैकी 


0 


लही 


१०० 
० ४३ 
१०७ 
४ १५ 
६ १२ 


३१ 


20- 


१४३ 


० 


१४४ 


० 


१४१ 


० 


१४२ 


१४७ पैकी 
१४७ पैकी 
१४६ पैकी 
१४६ पैकी 
१४५ पैकी 
१४५ पैकी 
१४८ 


० 


& 


ăo 


० 


६ पैकी 
६ पैकी 
६ पैकी 
६ पैकी 


** 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ७७ ७८ 


____ 


६ पैकी 


३ पैकी 
३ पैकी 


-*** 


५ पैकी 
१९ पैकी 
२० 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - करजगांव बृहत लघु प्रकल्प . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन - शिंदी खुर्द येथे लघुप्रकल्प पाणी अडवणे 
( धरण व बुडीत क्षेत्र) 

समाजाला मिळणारे लाभ - या लघु प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष 
सिंचनाचा फायदा होत असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक-यांचे जीवनमान 
उंचावणार आहे. शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 
पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा, उद्योगास पाणीपुरवठा , मत्स्यव्यवसाय , 
पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी 
ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा लाभ होईल . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
प्रस्तावात नमूद प्रकरणातील भूसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमिनीमुळे 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक . 


* 


२१ 


१२ पैकी 


११ 


३८ 


20- 


३६ 
३५ पैकी 
३५ पैकी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२, २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


अनुसूची-चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश — महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग ४ ( अ ), महसूल व वन विभाग, मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचनेअन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


च 


। प्रशासकाचा 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम - प्रस्तावात नमूद भूसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमीन 
प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाची असल्यामुळे व प्रस्तावित जमिनीत पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होत नाही म्हणून प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील — निरंक . 
टीप — उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


शास 


। 


अमरावती : 
दिनांक ३० मार्च २०१५ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , 
अमरावती. 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 

अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना 
क्रमांक मं. अ.- भूसं .- कावि - ५२ - २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४- प्र .क्र .७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची एक " 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ( ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची दोन ” मध्ये दिलेले आहे ), 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता 
उरलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 
अ - एक -३ ( १५०८ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीत , कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करीत आहेत . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपाद f मोर्णा प्रकल्प , अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव आलापूर उजाड, तालुका मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट / सर्व्हे नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 

हे . आर 
११२/ १ 
११०/ २ पै . 

० ५२ 
११०/ २ पै . 


( २ ) 


0 


० ७५ 


0- 


० 


एकूण . . 


१५३ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव - उमा बॅरेज प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन - उमा बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ – ५५१० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक - यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्या 
बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

अनुसूची -पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती — निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६- २२, २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


११ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९२ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना 


क्रमांक मं . अ .- भूसं - कावि- ५३- २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ( ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ). 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता 
उरलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून अशा 


मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका -याकडून भरपाईदिली जाणार नाही . 


| 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करीत आहेत . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काटेपूर्णा मोर्णा प्रकल्प, अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव गोळेगाव , तालुका पातुर, जिल्हा अकोला 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट / सर्व्हे नंबर 

( २ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

(३ ) 
हे . आर 


. 


१५ / १ 


०८१ 


. 


० 


. 


१५ / २ 
१५/ ३ 
१५/ ४ 


० 


. 


० 


. 


९ / १ 


० 


९ / १अ 


० 


९ / २ 


० 


० 


. 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


है 


० 


० 


. 


० 


० 


* 


० 


० 


४ 


० 


० 


४ 


०६६ 


० १८ 


*४ 


०४६ 


* 


१६१ 


एकूण . . १२ ५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६- २२, २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोळेगाव साठवण तलाव . 
गोळेगाव साठवण तलावाकरीता . 
१२३ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक - यांची आर्थिक स्थिती 
सुधारण्या बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. 


अनुसूची - तीन 
: - विस्थापिन होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 


अनुसूची- पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती : - निरंक . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९३ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना 


क्रमांक मं . अ.- भूसं - कावि- ५४- २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४-प्र.क्र . ७७ - अ-२,दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड - अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढें जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 


भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ( ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ) . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अ.- एक -४ ( १५०८ ) 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्याची आवश्यकता 
उरलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर ,जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून अशा 


मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करीत आहेत . 


__ तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील , उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , काटेपूर्णा मोर्णा प्रकल्प, अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव जांबा बु., तालुका मुर्तिजापूर, जिल्हा अकोला . 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


( २ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 


४१५ 


३ ८८ 
० ७९ 


४५३ 


४८८ पै. 


० 


० १० 


४८८ पै . 
५०० 


s 


ornowa 


० ८५ 
१ १५ 


r 


० 


n 


w 


० 


w 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६- २२, २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


अनुसूची - एक – चालू 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


- 


w 


० १६ 


w 


० १५ 


하 


w 


० ११ 


하 


w 


० 


하 


w 


० 


하 


० 


o 


o 


४ 


o 


r 


० 


४३५ 


० 


४३६ 


० 


४४९ 


० 


४३९ 


० 


४३२ 


० 


। 


एकूण . . १८ २५ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: – काटेपूर्णा बॅरेज . 
: - काटेपर्णा बॅरेजच्या बडीत क्षेत्राकरिता. 
: - ४१३७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक - यांची आर्थिक 

स्थिती सुधारण्या बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे . 


अनुसूची- तीन 
: - विस्थापित होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 


करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अनुसूची -पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती : - निरंक . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९४ . 


ण्याचा 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

___ हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना 


क्रमांक मं . अ .- भूसं- कावि - ५६ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४-प्र .क्र . ७७- अ-२,दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड - अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 


जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते ( ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ). 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता 
उरलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकांचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करीत आहेत ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


१७ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काटेपूर्णा-मोर्णा प्रकल्प , अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव शहापूर , तालुका अकोट , जिल्हा अकोला . 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


(१ ) 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


(३ ) 
हे . आर 


१०५ 


6 


하 


하 


१२१ 
० ५१ 
० ०३ 


० ५६ 


० 


० 


० 


० 


- 


디 


० 


० २१ 


एकूण . . ८४५ 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचेनाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: - शहापूर बृहत ल. पा . योजना, ता . अकोट , जि . अकोला . 

अकोला जिल्ह्यातील खारपाणपट्टयातील मौजे पणज , ता . अकोट या गावाजवळून वाहणा- या स्थानिक 
नाल्यावर शहापूर ( बृहत ) योजनेचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे . या धरणाची लांबी ५५१० मीटर 
एवढी असून उंची १७.१३ मी . आहे . 
धरणाची एकूण साठवण क्षमता ७.७९० द. ल. घ. मी . आहे . सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करण्याच्या 
दृष्टीने ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे . प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १३७३ हेक्टर आहे . या 
योजनेमुळे अकोट तालुक्यातील या एकूण आठ गावांना कालव्याद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे. तसेच या प्रकल्पातील ० .८८ द . ल . घ . मी . पाणी पिण्याकरिता व औद्योगिक वापरा करिता 
आरक्षित करण्यात आले आहे . त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा कायम स्वरूपी प्रश्न सुटणार आहे. धरण 
पूर्ण झाल्यानंतर खाजगी व्यवसाय उदा. मत्स्यव्यवसाय व इतर अनुषंगिक व्यवसाय सुरू होण्यास 
मदत होईल . 


अ.-एक - ५ ( १५०८ ) 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


अनुसूची-तीन 
: - सदर प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभावनिर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अनुसूची -पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती : - निरंक . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९५. 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना 


ल 


क्रमांक मं . अ .- भूसं - कावि - ५७- २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४-प्र.क्र . ७७ - अ-२ ,दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ 
( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढें ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते ( ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे) . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता 
उरलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकांचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६- २२, २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित 
करीत आहेत ; 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काटेपूर्णा-मोर्णा प्रकल्प, अकोला यास पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव कारंजा रमजानपूर , तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला. 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 
हे . आर 


0 


० ०४ 


१८६ 
१८७ 


० 


w 


१९० 


० 


c 


१९१ 


० 


१९२ 


० 


0 


१९३ 


० 


6 


० 


२०५ 
२०८ 


० 


0 


२०९ 


० 


२१० 


० 


2 


२१४ 


० 


2 


२३२ 


० 


0 


२३३ 


० 


& 


२३४ 


० 


२४० 


० ३८ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


अनुसूची- एक – चालू 


( ३ ) 
हे . आर 


२४२ 


० 


२४७ 


० 


२५२ 


० 


२५४ 


० 


४९८ 


० 


४९९ 


० 


५०० 


० 


एकूण . . ११६१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - 


नया अंदुरा ( कारंजा रमजानपूर ) संग्राहक ल . पा . योजना ता . बाळापूर , जि . अकोला . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


: - मौजे कारंजा रमजानपूर गावाजवळ २१३० मीटर लांबीचेमाती धरणाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे . या 

प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रासाठी जमिनीचे संपादन प्रस्तावित . 
या प्रकल्पामुळे १०.९२ द.ल. घ. मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे बाळापूर तालुक्यातील 
सहा गावातील १७९० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगार 
निर्मिती होऊन शेतक - यांचे आर्थिक जिवनमान उंचावणार आहे. तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी 
२९७. २२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्य व्यवसायाची निर्मिती होणार आहे . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- तीन 
: - सदर प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रामुळे मौजे कारंजा रमजानपूर गावठाण बाधित होत नसून संबंधित 

विस्थापितांचेपर्यायी पुनर्वसनाची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची- चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अनुसूची-पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती : - निरंक . 


दिनांक ६ एप्रिल २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


२१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९६. 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना 


कलम 


क्रमांक मं . अ.- भूसं - कावि - ५५- २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ 
( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते ( ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे) . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता 
उरलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकांचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करीत आहेत ; 


अ.-एक- ६ ( १५०८ ) 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काटेपूर्णामोर्णा प्रकल्प , अकोला यास पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव मनारखेड, तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला. 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

(२ ) 


( १ ) 


हे . आर 


- 


० 


.cw-0 


० 


० 


० 


० 


6 


० 


एकूण . . 


२ ८८ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
पारस प्रकल्पाच्या बंधा-याकरीता . 
म . रा.वि.नि.कं . मर्या., पारस प्रस्तावित बंधा-यामुळे बुडित क्षेत्राखाली येत असलेली खाजगी जमीन 
संपादनाबाबत . 


अनुसूची -तीन 
: - या प्रकल्पामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अनुसूची- पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती : - निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५ / चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


२३ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९७. 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना 


क्रमांक मं . अ .- भूसं - कावि - ५८ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ 
( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते ( ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे) . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता 
उरलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकांचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करीत आहेत ; 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६-२२ , २०१५ / चैत्र २६ - वैशाख २, शके १९३७ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काटेपूर्णामोर्णाप्रकल्प, अकोला यास पदनिर्देशित करीत 


आहेत . 


अनुसूची -एक 
जमिनीचे वर्णन 


गाव बार्शिटाकळी, तालुका बार्शिटाकळी, जिल्हा अकोला . 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २) 


अंदाजित क्षेत्र 

(३ ) 
हे . आर 


११/ २ 


० 


३७/ १ अ 


० ०६ 


३८ / २ 


० 


३८ / ५ अ 


० २७ 


३८ / १ + ४ 


० 


एकूण . . ० ८२ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


दगडपारवा ल . पा . योजनेचे कामाकरिता . 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


महागाव नाला / नदी रूंदीकरणाचे कामाकरीता . 
: - सदर प्रकल्प नाला रुंदीकरणा अंतर्गत आहे . 


अनुसूची- तीन 
: - सदर प्रकल्पामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन 


करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अनुसूची-पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती : - निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


२५ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९८ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना . 


क्रमांक मंअ- भूसं - कावि- ५९ - २०१५. 


रता 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ 
जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 


असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते ( ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे), आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्याची आवश्यकता 
उरलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकांचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 


भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाहीकिंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 


मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे त्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करीत आहे . 


अ- एक - ७-( १५०८ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १६- २२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


(३) 


ho 


१०७ पै 


० 


० 


하 


० 


___ तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काटेपूर्णा-मोर्णा प्रकल्प , अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 
अनुसूची- एक 

अनुसूची- एक - चालू 
जमिनीचे वर्णन 

(१) (२) 
गाव- लोहारा, तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 
अ. क्र . भूमापन किंवा / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

१०८ पै 
(२ ) 

१०९ पै 
११० पै 
१११ पै 
११२ पै 
११२ पै 
११३ पै 
११४ पै 
११४ पै 
११४ पै 
११५ पै 


( ३ ) 


० 


Mo 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


११५ पै 


० 


하 


० 


११६ 


하 


० 


하 


० 


११६ पै 


० 


하 


० 


११६ पै 


० 


하 


० 


. 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


११७ पै 
११७ पै 
११८ पै 
११८ पै 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


११८ पै 


० 


는 


० 


० 


좀 


११९ पै 
११९ पै 


- 


० 


더 


० 


१२५ 


० 


० 


० 


० 


० 


१२६ पै 
१२८ पै 
१२९ पै 
१३० 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


१३१ पै 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


१३१ पै 
१३१ पै 
१६३ पै 
१६४ पै 
१६४ पै 
१७२ पै 


० 


९६ पै 


० 


० 


९७ पै 


० 


० 


९८ पै 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


अनुसूची- एक - चालू 
(२) 


अनुसूची-एक - चालू 
(२ ) 


(१) 


(१) 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१०४ 


८१८ पै 


० 


१०५ 


० 


५१० पै 
५११ पै 
५१२ पै 
५१३ पै 


१०६ 


० 


१०७ 


८१९ पै 
८२० पै 
८२१ पै 
८२२ पै 
८२३ पै 


० 


५१३ पै 


१०८ 


० 


. 


५१४ पै 


१०९ 


० 


५१५ पै 


११० 


८२४ पै 


० 


१११ 


८२४ पै 


० 


११२ 


८२५ पै 


० 


११३ 


८२६ पै 


० 


५१६ पै 
५१६ पै 
५४९ पै 
५५० पै 
५२० पै 
५२१ पै 
५२१ पै 


११४ 


८२७ पै 


० 


११५ 


८२७ पै 


० 


११६ 


८२७ पै 


० 


११७ 


८२७ पै 


० 


११८ 


५२२ पै 


० 


८२९ पै 
८३२ पै 


११९ 


५२२ पै 


० 


५२३ पै 


८२९ पै 


० 


१२० 
१२१ 


८३३ 


० 


१२२ 


५२४ पै 
५३१ पै 
५३१ पै 


८३५ पै 


० 


८३५ पै 


하 


० 


१२३ 
१२४ 


하 


० 


५६१ पै 


८३६ 
८३६ पै 


१२५ 


० 


५६१ पै 
५६२ पै 


८८७ पै 


० 


१२६ 
१२७ 


८८८ 


하 


० 


५६२ पै 


१२८ 


८८९ 


하 


० 


७८२ पै 


० १४ 
० १४ 


१२९ 


८८९ 


하 


० 


७८२ 


하 


१३० 


८८९ 


하 


० 


७८२ 


० १४ 


하 


८८९ 


하 


० 


७८२ 


० १४ 


하 


१३१ 
१३२ 
१३३ 


८८९ 


하 


० 


& 


८८९ पै 


० 


७८२ पै 
७८२ पै 
७८२ 


& 


१३४ 


Pa 


는 


० 


& 


하 


१३५ 


० 


७८२ 


하 


१३६ 


० 


८९२ पै 
८९४ 
८९५ 
८९६ पै 


८०७ 
८११ 


하 


१३७ 


१०० 


하 


१३८ 


० 


१०१ 


८१२ पै 


१३९ 


८९७ पै 


० 


१०२ 


८१२ पै 


० १४ 


० 


१०३ 


८१३ पै 


०७२ 


१४० 
१४१ 


८९८ पै 
९०१ 


० 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२, २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची- एक - चालू 
(२ ) 


( १) 


( ३ ) 


( १) 


(२ ) 


( ३) 


- 


हे . आर 


१४२ 


हे . आर 
० ८० 
० ५० 


१५७ 


१०० 


१५८ 


० ५० 


१४३ 
१४४ 
१४५ 


९१३ पै 
९१४ पै 
९१४ पै 
९१४ पै 


१५९ 


० 


하 


१६० 


० 


१४६ 


하 


१६१ 


९५३ 


하 


० 


하 


१४७ 
१४८ 


१६२ 


० 


하 


१६३ 


० 


१४९ 


९०२ पै 
९०३ पै 
९०३ पै 
९०४ पै 
९०४ पै 
९०५ पै 
९०६ पै 
९०७ पै 
९०९ पै 
९०९ 
९१० पै 
९११ पै 
९१२ पै 
९१२ पै 
९१३ पै 


१६४ 


० 


१५० 


९५४ पै 
९५४ पै 
९५९ पै 
९५९ पै 
९५९ पै 
९५९ पै 


१६५ 


० 


१५१ 


하 


१६६ 


० 


१५२ 


१६७ 


० 


१५३ 


१६८ 


८३४ 


० ५० 


१५४ 


१५५ 


एकूण . . ६८ ७५ 


१५६ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

कवठा बॅरेज ( संग्राहक ) प्रकल्प , ता . बाळापूर जि . अकोला . 
: - अकोला जिल्ह्यातील खारपाण पट्टयातील मौजे कवठा ता . बाळापूर या गावाजवळ मन नदीवर या 

कवठा बॅरेज ( संग्राहक ) प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे . या धरणाची लांबी २६०० मीटर इतकी 
असुन उंची १७. २०५ मीटर इतकी आहे . 
धरणाची एकूण साठवण क्षमता ९ . ०३० द. ल . घ . मी . आहे. सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करण्याच्या 
दृष्टीने ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १७२२ हेक्टर आहे. 
या योजनेमुळे बाळापूर तालुक्यातील तीन व शेगाव तालुक्यातील एका गावास सिंचनाचा फायदा 
होणार आहे . तसेच या प्रकल्पातील १ .३४१ द. ल. घ. मी . पाणी पिण्याकरीता व औद्योगिक वापरा 
करीता आरक्षित करण्यात आले आहे . त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा कायम स्वरुपी प्रश्न सुटणार आहे. 

अनुसूची - तीन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : - सदर प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही . 
भाग पाडणारी कारणे 


अ 


अनुसूची - चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्यात 

अनुसूची -पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती -निरंक 
अकोला : 

अरुण शिंदे , 
दिनांक ७ एप्रिल , २०१५ . 

जिल्हाधिकारी, 
काटेपूर्णामोर्णा प्रकल्प , अकोला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९९ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत कलम ११ ची अधिसूचना 


क्रमांक कक्ष ०१६- भूसं- २- कलि - कावि - ३९६-२०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र .क्र . ७७- अ- २, दिनांक 
१९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 


असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते 
( ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ) , 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारण नमुद करावीत ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा ) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


अ-एक - ८-( १५०८ ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२, २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , क्र . २ , वाशिम यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 


अनुसूची-एक - चालू 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव - पारवा कोहर, तालुका कारंजा, जिल्हा वाशिम 
अ . क्र . भूमापन किंवा / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(२ ) 

( ३ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


० 


० 


० 


andom 


० 


- 


하 


o 


하 


० 


하 


० 


» 


하 


하 


० 


하 


० 


G 


는 


० 


० 


다 


० 


० 


० 


एकूण . . २९ ८६ 


० 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचेनाव 


: 


पारवा कोहर ( संग्राहक ) लघु पाटबंधारे योजना 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


पारवा कोहर संग्राहक ल . पा . योजना ता . कारंजा जि . वाशिमच्या बुडीत क्षेत्रासाठी 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: - या लघु प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतक- यांचे 


जिवनमान उंचवणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढुन कृषि संपत्तीत वाढ होईल . पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा उद्योगास पाणी पुरवठा, मत्स्यव्यवसाय , 
पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटिर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मीती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा लाभ होईल . 


अनुसूची -तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहीती निरंक 


भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वनविभाग मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


३१ 


: 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 


अनुसूची- पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- याचे पदनाम 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


: 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र . २ , वाशिम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


वाशिम : 
दिनांक ८ एप्रिल २०१५ . 


रामचंद्र कुलकर्णी, 
जिल्हाधिकारी , वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५०० 


जपत्रा 


कार्यकारी अभियंता, यांजकडून 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता , 
बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , बुलडाणा यांचेकडे अपील दाखल 
करता येईल. 


महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ । 


प्रकटन - ३ 


अनुसूची 


क्रमांक ८८३- अतांशा- ४- २०१५. 


सिंचन प्रकल्पाचे नांव :- बोथा लघु पाटबंधारे प्रकल्प 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक- यांकडून व्यवस्थापन कायदा , 


गावाचे नाव मौजा मांडणी व नांद्री, ता . खामगाव , जि . बुलडाणा. 


२००५ चे कलम ५,०, ६.०, ७.० व नियम क्र . ३.० नुसार असानिर्णय 
झाला की , पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 


गट क्रमांक 


क्षेत्र 


(२ ) 


( ३ ) 


कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी , सुनिल वसंतराव चौधरी, कार्यकारी 
अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा खालील प्रमाणे पाणी वापर 
संस्थांचे अद्यावत नकाशाच्या प्रति , जमीनधारक आणि /किंवा कब्जेदार 
यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय , सिंचन 


हे . आर 


डि . ओ. एल . १ 


शाखा , उपविभागीय व विभागीय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक 


० 


० 


ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करत आहे . 


५२/ पी 
५४/ पी 
५५/ पी 
५६/ पी 
५७ / पी 


० 


० 


त्याअर्थी, मी , सुनिल वसंतराव चौधरी , कार्यकारी अभियंता , 
लघु पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा असेही जाहीर करतो की , यापुढे 
समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार 


४ 


एकूण . . 


यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे 
शेतक - यांकडून व्यवस्थापन या खाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकावर 


व भोगवटाधारकावर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक 


डि . ओ .एल . २ 
५७/ पी 
५८ 


३ ८० 
१४० 


असेल . 


०७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२, २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


अनुसूची- चालू 


। 


अनुसूची- चालू 
( २ ) 


( २) 


( ३ ) 
हे . आर 


(१ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१८ / पी 


३६० 
१८६ 


c 


२५ 


n 


एकूण . . 


११ ३६ 


२६ 


6 


२२ / पी 
२७ / पी 


डि . ओ. एल . ३ 
४० / पी 


० ०० 
३ २० 


एकूण . . 


१० ४५ 


४९ 


एकूण . . 


३२० 


ओ .एल. १ 
३३ / पी 


९ / पी 
८ / पी 


०७६ 
०६४ 


cwo 


डि . ओ . एल . ४ 
३७/ पी 
३८ / पी 
४० / पी 
३६ / पी 


एकूण . . 


१४० 


० १३ 


ओ . एल . २ 


एकूण . . 


१४३ 


532||3:333335||ras|||१३६६३छ 


३ ८२ 
२ ३० 
३५० 


wo 


डि . ओ .एल. ५ 
३६/ पी 
३७ / पी 
४० / पी 


० १६ 
१३८ 


एकूण . . 


९६२ 


००० 


एकूण . . 


१५४ 


० 


पुच्छ वितरीका 
५६ / पी 

५८ 
५२/ पी 


० 


० 


५१ / पी 


० 


ओ . आर . १ 
३३/ पी 
९ / पी 
१०/ पी 
११ / पी 


० 


.cvdo 


५० / पी 
५९ 


८ / पी 


१४७ 


७/ पी 
१९ / पी 


6 


एकूण 


. . 


१० ३५ 


एकूण . . 


० 


ओ . आर . २ 


डि . ओ .एल . ६ 
७/ पी 
१९ / पी 
६/ पी 
११ / पी 


oeeo 


० 


५ 


० 


२ ०८ 
० ४० 


६ / पी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


३३ 


अनुसूची- चालू 
(२) 


अनुसूची-चालू 
( २) 


__ (१) 


( ३) 
हे . आर 


( १) 


( ३ ) 


हे . आर 


० 


० 


oY 


१६० 


० 


० 


swoooo 


१२/पी 
१३/पी 
१४/ पी 
१५ / पी 
१८ / पी 
२२ / पी 


० 


० 


० 


डि . ओ . एल . १० 
५०/ पी 
४९ / पी 
४८ / पी 
४६ 
४७ 
४५ / पी 
४२/ पी 


w 


० 


oc 


७ 


एकूण . . 


९७१ 


० 


१५६ 
३६६ 


. 


डि . ओ. एल . ७ 
१५/ पी 
१६ / पी 


एकूण . . 


२० २७ 


० ३० 
१ १० 


१७ 


6M&cmwo 


डि . ओ . एल . ११ 
४२/ पी 
४१/ पी 
६६/ पी 


१८ / पी 
१९ / पी 
२०/ पी 
२१/ पी 
२२/ पी 
२८ / पी 
३० / पी 


७ १७ 


० 


एकूण . . 


१६ २५ 


एकूण . . 


१० २० 


० 


डि . ओ . एल . ८ 
२८ / पी 
२९ / पी 
३० / पी 
२७/ पी 
५५ / पी 
५६ / पी 
५७/ पी 


१८० 


scw 


० २१ 


१८७ 
१६२ 
११५ 


अनुसूची - अ 
सिंचन प्रकल्पाचे नांव :- बोथा लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . खामगाव , 

जि . बुलडाणा 
विभाग :- लघु पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा 
उपविभाग :- लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग क्र . २ , खामगाव 

___ गावांची संख्या :- ०२ 
अधिसूचित केलेल्या क्षेत्राच्या वितरण प्रणालीचा तपशील 
अ.क्र . जिल्हा तालुका गाव अधिसूचीत केलेले 

क्षेत्र 
( अनुसूची ब प्रमाणे ) 

गट संख्या क्षेत्र 
(१ ) (२) (३) ( ४) 

हे . आर 
बुलडाणा खामगाव मांडणी ६४ ७८ ८४ 
२ बुलडाणा खामगाव नांद्री २५ ५४ १६ 


6 


एकूण . . 


८४५ 


डि . ओ . एल. ९ 
५७/ पी 
५२/ पी 


२ ०५ 
०६० 


एकूण . . 


२६५ 


एकूण . . ८९ 


१३३ ०० 


अ-एक-९ -( १५०८ ) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२, २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


गोषवारा 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव : - बोथा लघु प्रकल्प . बोथा लघु प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा व लघु वितरीका क्र . १ वरील क्षेत्र . 

पाणी वापर संस्थेचे नाव : - बोथा मुख्य कालवा , पाणी वापर संस्था . 


अ . क्र . 


विमोचक क्र . 


गाव निहाय स. नं ./ गट नंबर व क्षेत्र 


चारी / शाखा/ कालवा / 

वितरीका 


गाव 


गट नं . 


क्षेत्र 


( २ ) 


(३ ) 


हे . आर 


थेट विमोचक 


मांडणी 


५२ / पी 


५४/ पी 
५५ / पी 


४ ४८ 


५६ / पी 


००० 


५७ / पी 


२ ८० 


५७ / पी 


४० / पी 


४९ 


३७ / पी 


० ७० 


३८ / पी 


०६० 


डी . ओ . एल . १ 
डी . ओ . एल . १ 
डी . ओ . एल . १ 
डी . ओ . एल . १ 
डी . ओ . एल . १ 
डी . ओ. एल . २ 
डी . ओ . एल . २ 
डी . ओ . एल . २ 
डी . ओ. एल . २ 
डी . ओ . एल . २ 
डी . ओ . एल . ३ 
डी . ओ . एल . ३ 
डी . ओ . एल . ४ 
डी . ओ . एल . ४ 
डी . ओ . एल. ४ 
डी . ओ . एल . ४ 
डी . ओ . एल . ५ 
डी . ओ . एल . ५ 
डी . ओ . एल . ५ 
ओ . आर . १ 
ओ . आर . १ 
ओ . आर . १ 
ओ . आर . १ 
ओ . आर . १ 
ओ . आर. १ 
ओ . आर . १ 
ओ. आर . २ 
ओ . आर . २ 


४० / पी 


३६ / पी 
३६/ पी 
३७ / पी 


४० / पी 


लघुवितरीका 


मांडणी 


३३/ पी 


००० 


९ / पी 


१४७ 


१० / पी 


२ ३३ 


११ / पी 


१९० 


८ / पी 


१०१ 


७/ पी 


१९ / पी 


६ / पी 


० ४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


गोषवारा – चालू 

(३ ) 


___ (२) 


( ४) 


(५) । 


( ६ ) 
हे . आर 


ओ . आर . २ 


लघु वितरीका 


मांडणी 


१८ / पी 


० २० 


आर . २ 


२२ / पी 


२७/ पी 


३३ / पी 
९ / पी 


ओ . आर . २ 
ओ . आर . २ 
ओ . आर . २ 
ओ . आर . २ 
ओ . एल. १ 
ओ . एल. १ 
ओ. एल . १ 
ओ . एल . २ 
ओ . एल . २ 
ओ . एल . २ 
पुच्छ वितरीका 
पुच्छ वितरीका 


८ / पी 


५६ / पी 


५८ 
५२/ पी 


पुच्छ वितरीका 


५१/ पी 


५० / पी 


२ १२ 


० 


६० 


६१ 


० 


थेट विमोचक 


मांडणी 


७/ पी 


० 


१९ / पी 


० 


६ / पी 


० १५ 


११ / पी 


०३२ 


पुच्छ वितरीका 
पुच्छ वितरीका 
पुच्छ वितरीका 
पुच्छ वितरीका 
पुच्छ वितरीका 
डी . ओ . एल . ६ 
डी . ओ . एल . ६ 
डी . ओ . एल . ६ 
डी . ओ. एल . ६ 
डी . ओ . एल . ६ 
डी . ओ . एल . ६ 
डी . ओ . एल . ६ 
डी . ओ . एल . ६ 
डी . ओ . एल . ६ 
डी . ओ . एल . ६ 
डी . ओ . एल . ७ 
डी . ओ . एल . ७ 
डी . ओ . एल . ७ 
डी . ओ . एल . ७ 


१०० 


०३० 


१२/ पी 
१३/ पी 
१४ / पी 
१५ / पी 
१८ / पी 
२२ / पी 
१५ / पी 
१६/ पी 
१७ 
१८ / पी 


० १४ 


१८० 


०४० 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२, २०१५/ चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


गोषवारा - चालू 


( २ ) 


हे . आर 


थेट विमोचक 


मांडणी 


१९ / पी 


० १० 


डी . ओ . एल . ७ 
डी . ओ . एल. ७ 


२० / पी 


२१/ पी 


२२ / पी 


२८ / पी 


डी . ओ. एल . ७ 
डी . ओ . एल . ७ 
डी . ओ . एल . ७ 
डी . ओ . एल . ७ 
डी . ओ . एल . ८ 
डी . ओ . एल . ८ 


३० / पी 
२८ / पी 
२९ / पी 


(90 


डी . ओ . एल . ८ 


३० / पी 


२७/ पी 


नांद्री 


JX 


डी . ओ. एल . ८ 
डी . ओ . एल . ८ 
डी . ओ . एल . ८ 
डी . ओ . एल . ८ 
डी . ओ . एल . ९ 


५५ / पी 
___ ५६/ पी 

५७/ पी 


१६२ 


१ १५ 


५७/ पी 


२०५ 


डी . ओ . एल . ९ 


५२/ पी 


०६० 


५० / पी 


१६० 


डी . ओ . एल . १० 
डी . ओ . एल . १० 
डी . ओ . एल . १० 


४९ / पी 


४८ / पी 


४७ 


डी . ओ . एल . १० 
डी . ओ . एल . १० 
डी . ओ . एल . १० 
डी . ओ . एल . १० 
डी . ओ . एल . १० 
डी . ओ . एल . ११ 


४५ / पी 
___ ४२ /पी 


१५६ 


६२ 


४२/ पी 


डी . ओ . एल . ११ 


४१ / पी 


१२६ 


६६/ पी 


५ ५८ 


डी . ओ . एल . ११ 
डी . ओ . एल. ११ 


३३ 


७ १७ 


एकूण . . १३३ ०० 


बुलडाणा : 
दिनांक ३० मार्च २०१५ . 


सुनिल वसंतराव चौधरी , 

कार्यकारी अभियंता , 
लघु पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५ : चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


30 


SCHEDULE - contd . 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 
H . A . 
000 
3 20 


Direct Outlet No . 3 


40 / P 
49 


Total . . 


3 20 


Direct Outlet No . 4 


37 / P 
38 / P 
40 / P 
36 / P 


070 
0 60 
0 00 
0 13 


HIFI 3 ( 3 là .. .) 1 . II . I., 3 . b . to 

BY EXECUTIVE ENGINEER 
MMISF ACT, 2005 

NOTIFICATION — III 
No. 883 - TB - 4 - 2015 . 

Whereas, it has been decided to delineate the 
Area of Operation of Area Under Associations 
(WUA s ) on hydraulic basis and as per administra 
tive convenience under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 
3 of the MMISF ACT, 2005 . I, Sunil Vasantrao 
Choudhari, Executive Engineer, Minor Irrigation 
Division , Buldana hereby delineate Areas of 
operation of following WUA s direct that the 
certified copy of the updated map and list of land 
holders and / or occupiers of said WUA s shall be 
displayed on the notice board of the offices of 
concerned Gram Panchayat, Tahsil Office , Irrigation 
Section , Sub Division and Division and at other 
prominent public places . 

Now therefore , I, Sunil Vasantrao Choudhari, 
Executive Engineer Minor Irrigation Division , 
Buldana , also hereby declared that no water shall 
be supplied by the appropriate authority to an 
individual or occupier of such land and the 
system of supply of water through Water User s 
Association shall be binding on all the holders 
and occupiers of the land under Management of 
Irrigation System by Farmers . 


Total . . 


1 43 


Direct Outlet No . 5 


36 / P 
37 / P 
40 / P 


0 16 
1 38 
0 00 


Total . . 


1 54 


Botha Minor 
Distributory No . 1 
OR - 1 


33 / P 
9 / P 
10 / P 
11 / P 
8 / P 
7 / P 
19 / P 


000 
147 
2 33 
190 
101 
075 
0 10 


Total . . 


7 56 


SCHEDULE 
Name of Project :- Botha Minor Irrigation Project . 

No of Villages :- 2 Nos Mandni, Nandri. 


OR - 2 


Direct Outlet No . 


5 
6 / P 
18 / P 
23 
25 
26 
22 / P 
27 / P 


2 08 
0 40 
0 20 
1 22 
140 
2 42 
0 50 
2 23 


Delined Area 
Gut No . Area 
( 2 ) 

(3 ) 

H . A . 
52 / P 

0 28 
54 / P 100 
55 / P 4 48 
56 / P 

000 
57 / P 280 


( 1) 


Direct Outlet No . 1 


Total 


10 45 


OL - 1 


33 / P 


9 / P 


0 00 
076 
064 


Total . . 


8 56 


8 / P 


Direct Outlet No . 2 


57 / P 


Total . . 


1 40 


58 


380 
1 40 
070 
360 
186 


OL - 2 


3 


59 
60 


382 


230 


24 


61 


3 50 


Total . . 


11 36 


Total . . 


962 


37-345 - 90 (9406) 


32 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५ : चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 


SCHEDULE - contd . 

(2 ) 


(1) 


(1) 


(2 ) 


Tail 


56 / P 


Direct Outlet No . 9 


57 / P 
52 / P 


( 3 ) 
H . A . 
205 
060 


58 


(3 ) 
H . A . 
0 32 
200 
0 42 
0 40 
032 
2 12 
330 
147 


Total . . 


52 / P 
51 / P 
50 / P 
59 


265 


Direct Outlet No . 10 


50 / P 
49 / P 
48 / P 


160 
1 64 
132 


46 


Total . . 


10 35 


47 
45 / P 
42 / P 


Direct Outlet No . 6 


7 / P 


297 
1 56 
366 


62 


Total . . 


20 27 


19 / P 
6 / P 
11 / P 
12 / P 
13 / P 
14 / P 
15 / P 
18 / P 
22 / P 


284 
093 
0 15 
032 
100 
076 
127 
0 30 
200 
0 14 


Direct Outlet No . 11 


42 / P 
41 / P 
66 / P 


2 24 
1 26 
5 58 
717 


33 


Total . . 


16 25 


Total . . 


971 


Direct Outlet No . 7 


SCHEDULE “ A ” 


15 / P 
16 / P 
17 
18 / P 
19 / P 
20 / P 
21 / P 
22 / P 
28 / P 
30 / P 


0 30 
1 10 
180 
0 40 
0 10 
200 
2 10 
190 
020 
030 


Name of Project : Botha Minor Irrigation Project 

Division : Minor Irrigation Division Buldana 
Sub Division : Minor Irrigation Construction 

Sub - Division No - 2 , Khamgaon 


STATEMENT OF W . U . A . s NOTIFICATION - III 


Total . . 


10 20 


Sr. District Taluka Villages Irrigable 
No . 

Nos . of 

Total 

Guts 
(1) (2) (3) (4 ) (5) 


Area 
Ha 
(ICA ) 


Direct Outlet No . 8 


(6 ) 
H . A . 
78 84 


28 / P 
29 / P 
30 / P 
27 / P 
55 / P 
56 / P 
57 / P 


0 40 
1 40 
180 
021 
187 
162 
1 15 


64 


Buldana Kham - Mandni 

gaon 


2 


25 


54 16 


Buldana Kham - Nandri 

gaon 


Total . . 


845 


Total . . 


89 


133 00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५ : चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


39 


ABSTRACT 
Name of Project : Botha Minor Irrigation Project 
Name & address of the Proposed / Existing WUA s 

Botha Main Canal WUA 


Sr. No. 


Offtake No . s 


Details of WUA 


Distributory / 

Branch 
Canal /Main 
Canal/Minor 


Area in 


Villages 


Ha 


No of 
Survey / 
Gut No. 

(5 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(ICA ) 

(6 ) 
H . A . 
0 28 
1 00 


Direct Outlet 


52 / P 
54 / P 
55 / P 
56 / P 
57 / P 
57 / P 


58 


1 40 


070 


60 


3 60 


DO - L - 1 
DO - L - 1 
DO -L - 1 
DO - L - 1 
DO - L - 1 
DO - L - 2 
DO -L -2 
DO - L - 2 
DO - L - 2 
DO -L -2 
DO - L - 3 
DO -L - 3 
DO -L -4 
DO - L - 4 
DO - L - 4 
DO - L - 4 
DO - L - 5 
DO - L -5 
DO - L -5 
OR - 1 


Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 


186 


070 
0 60 
000 


40 / P 
49 
37 / P 
38 / P 
40 / P 
36 / P 
36 / P 
37 / P 
40 / P 
33 / P 


Mandni 


1 38 
000 
000 


Mandni 


Botha Minor 
Distributory 


OR - 1 
OR - 1 
OR - 1 
OR - 1 
OR - 1 
OR - 1 
OR - 2 
OR -2 
OR -2 
OR - 2 
OR - 2 


9 / P 
10 / P 
11 / P 
8 / P 
7 / P 
19 / P 


Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 
Mandni 


147 
2 33 
190 
101 
075 
0 10 
208 
0 40 


6 / P 
18 / P 


OR - 2 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५ : चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


ABSTRACT — contd . 


(3 ) 


(4 ) 


(6 ) 
H . A . 
050 


OR - 2 


Botha Minor 


Mandni 


22 / P 


OR - 2 


Distributory 


Mandni 


27 / P 


2 23 


OL - 1 


Mandni 


33 / P 


000 


OL - 1 


Mandni 


9 / P 


076 


OL - 1 


Mandni 


8 / P 


0 64 


OL - 2 


Mandni 


382 


OL- 2 


Mandni 


230 


OL - 2 


Mandni 


350 


Tail 


Nandri 


56 / P 


0 32 


Tail 


Nandri 


58 


200 


Tail 


Nandri 


52 / P 


Tail 


Nandri 


51/ P 


042 
040 
032 
2 12 


Tail 


Nandri 


50 / P 


Tail 


Nandri 


59 


Tail 


Nandri 


3 30 


Tail 


Nandri 


1 47 


DO - L - 6 


Direct Outlet 


Mandni 


7 / P 


284 


DO - L - 6 


Mandni 


19 / P 


093 


DO - L - 6 


Mandni 


6 / P 


0 15 


DO - L - 6 


Mandni 


11 / P 


0 32 


DO -L -6 


Mandni 


1 00 


DO - L - 6 


Mandni 


12 /P 
13 / P 
14 / P 


076 


DO - L - 6 


Mandni 


127 


DO -L -6 


Mandni 


15 / P 


0 30 


DO - L - 6 


Mandni 


18 / P 


200 


DO - L - 6 


Mandni 


22 / P 


0 14 


DO - L - 7 


Mandni 


15 / P 


0 30 


DO - L - 7 


Mandni 


16 / P 


1 10 


DO -L - 7 


Mandni 


17 


180 


DO - L - 7 


Mandni 


0 40 


DO - L - 7 


Mandni 


18 / P 
19 /P 
20 / P 


010 


DO - L - 7 


Mandni 


200 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६-२२ , २०१५ : चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


89 


ABSTRACT - contd . 


- (2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(6 ) 
H . A . 

2 10 


DO - L - 7 


Mandni 


DO -L -7 


Mandni 


21 / P 
22 / P 
28 / P 


190 


DO - L - 7 


Mandni 


0 20 


Mandni 


30 / P 


0 30 


DO-L -7 
DO -L -8 


Mandni 


28 / P 


0 40 


DO - L - 8 


Mandni 


29 / P 


1 40 


Mandni 


30 / P 


180 


DO-L -8 
DO -L -8 


Mandni 


27 / P 


021 


DO - L - 8 


Nandri 


55 / P 


187 


Nandri 


56 / P 


1 62 


DO -L -8 
DO -L -8 


Nandri 


57 / P 


1 15 


DO - L - 9 


Nandri 


205 


57 / P 
52 / P 


DO - L - 9 


Nandri 


0 60 


DO -L - 10 


Nandri 


1 60 


DO - L - 10 


Nandri 


164 


50 / P 
49 / P 
48 / P 
46 


Nandri 


1 32 


Nandri 


3 52 


DO -L - 10 
DO -L - 10 
DO -L - 10 
DO -L- 10 
DO -L - 10 


Nandri 


400 


Nandri 


45 / P 


297 


Nandri 


42 / P 


1 56 


DO - L - 10 


Nandri 


62 


3 66 


DO - L - 11 


Nandri 


42 / P 


2 24 


Nandri 


41 / P 


1 26 


DO -L - 11 
DO - L- 11 
DO -L - 11 


Nandri 


66 / P 


5 58 


Nandri 


33 


7 17 


Total Area of WUA . . 


133 00 


SUNIL VASANTRAO CHOUDHARI, 

Executive Engineer, 
Minor Irrigation Division , 

Buldana . 


Buldana : 
The 30th March 2015 . 
31 -605 -99 ( 9400 ) 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५ : चैत्र २६- वैशाख २ , शके १९३७ 


भाग १ ( ना .वि .पु .) म. शा . रा ., अ. क्र . ५०२ 

कार्यकारी अभियंता, यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन शेतक -यांकडून व्यवस्थापन कायदा- २००५ . 


अनुसूची - अ 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव : बोथा लघु पाटबंधारे प्रकल्प , 

ता . खामगाव , जि . बुलडाणा 
विभाग : लघु पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा 
उपविभाग : लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग क्र . २ , खामगाव 

गावांची संख्या - १ 
अधिसुचित केलेल्या क्षेत्राच्या वितरण प्रणालीचा तपशील 


प्रकटन - ३ 


गाव 


. जिल्हा तालुका 
क्र . 


अधिसुचित केलेल्या 

क्षेत्र ( अनुसूची 
__ ब प्रमाणे ) 
गट संख्या क्षेत्र 
(५) ( ६) 

हे . आर 
८२ ०० 


( १) 


(२) 


(३) 


(४) 


. 


१ बुलडाणा खामगाव बोथ कोळी 


Oण 


क्रमांक ८८३- अ- तांशा-४ -२०१५. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन , कायदा , 
२००५ चे कलम ५ .० , ६ .०, ७.० व नियम क्र . ३.० नुसार असा निर्णय झाला 
की , पाणी वापर संस्थाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र 
निश्चिती करण्यासाठी मी , सुनिल वसंतराव चौधरी , कार्यकारी अभियंता 
लघु पाटबंधारे विभाग बुलडाणा खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थाचे अद्यावत 
नकाशाच्या प्रती, जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या याद्या 
ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसिल कार्यालय ,सिंचन शाखा, उपविभागीय व 
विभागीय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सुचना फलकावर 
माहितीसाठी प्रसिद्ध करत आहेत . 

त्याअर्थी, मी , सुनिल वसंतराव चौधरी, कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे 
विभाग , बुलडाणा असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे 
कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमीनीस पाणी 
पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन या 
खाली येणा- या जमीनीच्या सर्व धारकावर व भोगवटाधारकावर पाणी वापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल . 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन राजपत्रात 
जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता , बुलडाणा 
पाटंबधारे प्रकल्प मंडळ , बुलडाणा यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 

__ अनुसूची 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव : बोथा लघु पाटबंधारे प्रकल्प 


गोषवारा 


सिंचन प्रकल्पाचे नाव : बोथा लघु प्रकल्पाच्या जलाशय उपसा क्र . वरील क्षेत्र 
पाणी वापर संस्थेचे नाव/ पत्ता- कार्यान्वित प्रस्तावित , जलाशय उपसा, बोथा 


गाव निहाय सन/ गट नंबर व क्षेत्र 

( आय . सि . ओ .) 


अ . विमोचक चारी / 
क्र . क्रमांक शाखा/ 

कालवा / 

वितरीका 
(१) (२) (३) 


क्षेत्र 


गाव 
(४) 


गट नंबर 
(५) 


हे . आर 

३ १६ 
२२६ 


क्षेत्र 


गावाचे नांव : मौजा - बोथा कोळी, ता . खामगाव , जि . बुलडाणा 
__ अधिसुचित केलेले क्षेत्र अधिसुचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

गट नंबर क्षेत्र 
( २ ) 

( २) 
हे . आर 

हे . आर 
३१६ 

१६२ 
०७५ 
०७५ 
५४१ 
३४७ 


० 


००० 


२४४ 


०० 


बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 


6owwwdoWwc००० 


ticonosoooo~30ora300 


० 


० 


० 


० 


३७३ 
२११ 
३५६ 
२१३ 
१२७ 
५ १६ 


० 


० 


ws० 


एकूण . . 


८२ ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५ : चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


४३ 


गोषवारा - चालू 

(8) 


(9) 


(2) 


(3) 


हे . आर 
३०८ 


ofmay , within 30 days from the date of publication 
in the offical Gazette, flie and appeal before 
Superintending Engineer , Buldana Irrigation 
Project Circle , Buldana within 30 days from the 
date of publication of this notification in the 
Government Gazette . 


908 


poo 


बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 
बोथा कोळी 


نهلهسهرهم 


SCHEDULE 
Name of Project :- Botha Minor Irrigation Project. 

No of Villages :- 2 Nos Mandni, Nandri . 


م 


Reservior Lift 

Delined Area 
Gut No . Area 
( 2 ) 

(3 ) 
H . A . 


sahur 


. . 


( 2 00 


(2 ) 


सुनिल वसंतराव चौधरी , 

कार्यकारी अभियंता , 
लघु पाटबंधारे विभाग , 

DASTUTT . 


बुलडाणा : 
दिनांक ३० मार्च, २०१५. 


Resevior Lift 

Delined Area 
Gut No . Area 

(3 ) 
H . A . 
3 16 
2 26 
239 
203 
590 
073 
204 
078 
079 
244 
400 
172 
276 
9 65 
437 
0 90 
1 62 


osooverAWN 


075 
075 
541 
3 47 
3 08 
104 
200 
373 
2 11 
3 56 
2 13 
127 
516 


Total . . 82 00 


w 


HTT 9 (31.8 .9 .) GIL .B1 ., 37 . $5 . 403 

BY EXECUTIVE ENGINEER 
MMISF Act, 2005 

NOTIFICATION — III 
No. 883- TB -4 - 2015 . 

Whereas, it has been decided to delineate the 
Area of Operation of Area Under Associations 
(WUA s ) on hydraulic basis and as per administra 
tive convenience under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 
3 of the MMISF ACT, 2005 . I, Sunil Vasantrao 
Choudhari , Executive Engineer , Minor Irrigation 
Division , Buldana hereby delineate Areas of 
operation of following WUA s direct that the 
certified copy of the updated map and list of land 
holders and / or occupiers of said WUA s shall be 
displayed on the notice board of the offices of 
concerned Gram Panchayat, Tahsil Office , Irrigation 
Section , Sub Division and Division and at other 
prominent public places . 

Now therefore , I, Sunil Vasantrao Choudhari , 
Executive Enginner Minor Irrigation Division , 
Buldana, also hereby declared that no shall be 
supplied by the appropriate authority to an 
individual or occupier of such land and 
system of supply of water through Water User s 
Association shall binding on all the holders and 
the occupiers of the land under Management of 
Irrigation System by Farmers . 

Any person affected by notification or part there 


SCHEDULE “ A ” 
Nameof Project :- Botha Minor Irrigation Project. 

Division : Minor Irrigation Division Buldana 
Sub Division : Minor Irrigation Construction 

Sub Division No- 2 , Khamgaon 


STATEMENT OF W .U . A . s NOTIFICATION - III 


Sr. 
No . 


Area 
Ha 


District Taluka Villages Irrigable 

Nos of 
Total 

Guts 
(2) (3) (4) (5 ) 


(ICA ) 


(1) 


(6 ) 
H . A . 
8200 


1 


30 


Buldana Kham - Botha 

gaon koli 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १६- २२ , २०१५ : चैत्र २६- वैशाख २, शके १९३७ 


ABSTRACT 
Name of Project : Botha Minor Irrigation Project 
Name & address of the Proposed / Existing WUA ’s 

Botha Reservior Lift 


Sr. No . 


Offtake No . s 


Details of WUA 


Distributory / 

Branch 
Canal/ Main 
Canal /Minor 


Villages 


No of 
Survey / 
Gut No . 

(5 ) 


Area in 

Ha 
(ICA ) 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


H . A . 

3 16 
2 26 
2 39 
203 
590 
073 
204 
078 
079 


244 


Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 
Bothakoli 


400 
172 
276 
9 65 
4 37 
090 
162 
075 


075 


541 
347 
308 
104 
200 
373 
2 11 
3 56 
2 13 
127 
5 16 


TotalArea of WUA . . 


8200 


SUNIL VASANTRAO CHOUDHARI, 

Executive Engineer , 
Minor Irrigation Division , 

Buldana. 


Buldana : 
The 30th March 2015 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


